सातारा जिल्हयातील जावळी तालुक्‍यातील 
पुनर्वसित गावठाण मौजे निपाणी (सुतारवाडी) 
व मौजे आपटी गौतमनगर या पुनर्वसित 
गावठाणांमधील नागरी सुविधा कामांना निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: पुनर्व -२०२१/प्र.क्र.१०६/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६/११/२०२१ 


वाचा- शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग समक्रमांक, दि. २५/११/२०२१. 
शासन शुध्दीपत्रक- 


कोयना प्रकल्पांतर्गत सातारा जिल्हयातील जावळी तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाण मौजे 
निपाणी (सुतारवाडी) व मौजे आपटी गौतमनगर मधील पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामांसाठी 
एकूण रूपये २७,३७,०००/- (रुपये सत्तातीस लक्ष सदतीस हजार फक्त) एवढा निधी वितरित 
करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२५/११/२०२१ अन्वये शासन मंजूरी देण्यात आली आहे. 
सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मधील Tea खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा- 


अ. पुनर्वसित गाव नागरी सुविधा कामांचा aquatics | वितरित करावयाची रक्‍कम रूपये 
क्र 
i आपटी गौतमनगर, ता. । गावठाणमधील अंतर्गत रस्ता ९,९३,०००/- 
जावळी, जि. सातारा काँक्रीटीकरण करणे 
२ | निपाणी (सुतारवाडी) गावठाणमधील वाडी वस्तीस/ १७,४४,०००/- 
ता.जावळी, जि.सातारा | अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 
एकूण- २७,३७,०००/- 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०१०३१०३५१७३८१९ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY MAROTI पया, 
JAGTAP ee = 
(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन)पुणे विभाग, पुणे 


२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुनर्व -२०२१/प्र.क्र.१०६/र-८ 


३. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक,सातारा 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा 


, अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 


. कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र. 2, सातारा 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 


१०.जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


११.वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१२.नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१३.महसूळल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 


१४.महसूल व वन विभाग , पी.ए.सी.कार्यासन ,मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१५.निवडनस्ती कार्यासन र-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


मम स] म स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


